राज्य नियोजन मंडळाच्या “कार्यकारी अध्यक्ष” 
पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक: रानिमं-२०१९/प्र.क्र.६९/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जुले, २०१९. 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: रानिमं-१०१९/प्र.क्र.६९/का.१४२६, 
दिनांक १७ जून,२०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


श्री. राजेश क्षीरसागर, विधानसभा सदस्य यांची “कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन 


मंडळ” या पदावर संदर्भाधीन दिनांक १७ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात 


आली आहे. त्यामुळे संदर्भाधीन दिनांक १७ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयातील पहिल्या 
ओळीमधील “श्री. राजेश क्षीरसागर यांची” याऐवजी “श्री. राजेश क्षीरसागर, विधानसभा सदस्य 


यांची” असे वाचण्यात यावे. 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


शुद्धीपत्रक उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०७१९१५४९१३०४१६ 


असा आहे. सदर शासन शुद्धीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Maya Roop 
Vasudeo यया 
(मा. रु. वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा 

) मा 

) मा 
४) मा 

) 

) 

) 


— 


. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 


— 


— 


— 


मा 
मा 
मा 


न्न. 


— 


— 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.६९/का.१४२६ 


८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

९) मा. श्री. राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई. 

१०)मा. अध्यक्ष, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 

११) मा. अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद. 

१२) मा. अध्यक्ष, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई. 

१३)मा. संसद सदस्य (सवी. 

१४ मा. विधानपरिषद सदस्य (सवी. 

१५)मा. विधानसभा सदस्य (सवी. 

१६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सर्व), मंत्रालय, मुंबई. 

१८)सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

20) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१)विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

22) जिल्हाधिकारी (सवी. 

२३)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५) नियोजन विभागातील सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२६) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४२१, १४२२, १४२३, १४२७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२७ निवडनस्ती. 


मम मम्मा माल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


